केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम 
उपजिल्हा रुग्णालय अकोट, जि. अकोला व जिल्हा 
रुग्णालय, अकोला अशा एकूण ०२ रूग्णालयांचे 
बांधकाम करण्यासाठी अनुदान (केंद्र व राज्य हिस्सा) 
वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०२०/ प्र.क्र.१९/का-७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय,मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: ०४ .०७.२०२४ 


संदर्भ :- 

१. संचालक आरोग्य सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र जा.क्र.संआसे/कक्ष-७ 
अ/टे-८/अल्पसंख्याक विकास विभाग/निधी/७९१/२०२० दिं.१७/०२/२०२०. 

२. सह सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३७/आ-३, 
दि.२४/०२/२०२०. 

३. अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांच्या ३० व्या Empowered Committee 
च्या बैठकीचे इतिवृत्त दि.१२/०१/२०२१. 

४. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. 
१३/७/२०२०- MsDP-MOMA, दि.०१/०२/२०२१. 

५. शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र/२०२०-अविवि .प्र ,७-का/१९.क्र 
TF.22.03.2029, 

६. शासन ज्ञापन, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, नस्ती क्र. अ.वि.वि- 
२०२२/प्र.क्र.२९/का-७, दि. २६.०४.२०२२ 

७. शासन ज्ञापन, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, नस्ती क्र. अ.वि.वि- 
२०२२/प्र.क्र.३०/का-७, दि. २६.०४.२०२२ 

८. अधिक्षक अभियंता, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राज्य आरोग्य सोसायटी, मुंबई यांचे पत्र.क्र. 
जा.क्र/राआसो/पासुविक/१२६१८-६२१/२०२४, दि. २८/०५/२०२४. 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत 
(PMJVK) गठित शाक्‍तिप्रदान समितीने दि.२८/१२/२०२० रोजी झालेल्या ३० व्या बैठकीत उपजिल्हा 
रुग्णालय अकोट, जि. अकोला व जिल्हा रुग्णालय, अकोला अशा एकूण ०२ रूग्णालयांचे बांधकाम 
करण्यासाठी रू. ९६३०.७८/- लाख इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास मान्यता दिल्याचे संदर्भ क्र.४ येथे नमुद 
दि.०१/०२/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये कळविले आहे. सदर प्रस्तावास केंद्र : राज्य हिस्सा हा ६०:४० असून 
यामध्ये केंद्र शासनाचा एकूण हिस्सा रु.५७७८.५ लाख व राज्य शासनाचा एकूण हिस्सा रू.३८५२.३ लाख 
असा इतका आहे. 
२. संदर्भ क्र. ४ अन्वये केंद्र शासनाकडून PMIVK अंतर्गत उपजिल्हा रुग्णालय अकोट, जि. 
अकोला व जिल्हा रुग्णालय, अकोला SIA एकूण ०२ रूग्णालये बांधकामाकरीता केंद्र हिऱर्यातील रु. 


शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०२०/ प्र.क्र.१९/का-७ 


७२२.३१ लाख तसेच राज्य easier रु.१९२.६१ लाख असा एकूण रु. ९१४.९२ लाख इतका निधी 
विहित अटींच्या अधिन राहून वितरीत करण्यात आला आहे. 

३. सन २०२२-२३ पासून केंद्र शासनाकडून प्रकल्पनिहाय निधी वितरीत करण्यात येत नाही. केंद्र 
शासनाकडून एखाद्या प्रकल्पाकरीता अगोदरच वितरीत करण्यात आलेला निधी राज्य शासनाकडे 
उपलब्ध असेल तर उपलब्ध असलेला निधी गरजेनुसार दुसरा प्रकल्प पूर्ण करण्याकरीता वापरून, 
प्रकल्प विहित वेळेत पूर्ण करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 


४. सदर मार्गदर्शक सूचना विचारात घेता, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत उपजिल्हा 
रुग्णालय अकोट, जि. अकोला व जिल्हा रुग्णालय, अकोला अज्ञा एकूण ०२ रूग्णालये 
बांधकामाकरीता दुसऱ्या टप्प्यातील केंद्र हिक्यातील रू.१४४४.६१७लाख -/ तर राज्य हिछ्यातील रू. 
९६३.०७८लाख -/ असा मिळून एकूण रू.२४०७.६९५लाख -/ इतका निधी योजनेच्या 91918 Nodal 
Account मध्ये उपलब्ध असलेल्या निधीमधून PFMS प्रणालीव्दारे प्रशासकीय अधिकारी, सहसंचालक 
आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांना मंजूर करून वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

१. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत उपजिल्हा रुग्णालय अकोट, जि. अकोला व जिल्हा 
रुग्णालय, अकोला अज्ञा एकूण ०२ रूग्णालये बांधकामाकरीता दुसऱ्या टप्प्यातील केंद्र हिळछयातील 
रू.१४४४.६१७/- लाख तर राज्य हिऊ्यातील रू. ९६३.०७८/- लाख असा मिळून एकूण रू.२४०७.६९५/- 
लाख इतका निधी योजनेच्या Single Nodal Account मध्ये उपलब्ध असलेल्या निधीमधून PFMS 
प्रणालीव्दारे प्रशासकीय अधिकारी, सहसंचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा 
आयुक्‍तालय,मुंबई यांना खालील तक्त्यातील स्तंभ क्र (८) व (९) प्रमाणे मंजूर करून वितरीत करण्यास 
या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु. लाखात) 
वितरीत केलेला वितरीत करावयाचा हिस्सा 
निधी/हिस्सा (रू. लाखात) 
i प्रकल्प केद्र राज्य $e aw 
क्र गट/शहर किंमत केंद्र हिस्सा re राज्य (स्तंभ । केंद्र (स्तंभ | राज्य(स्तंभ 
किंमत हिस्सा (स्तंभ क्र.६ 
क्र.७चे५% | क्र.४चे २५ | क्र.५चे २५ 
चे १२.५% 
प्रमाणे) % प्रमाणे) । % प्रमाणे) 
प्रमाणे) 
१3 २ ३ शि षु ६ शि ८ ९ 
१ उमा हज ५०१८ ३०१०.८ २००७.२ ३७६.३५ १००.३६ ७५२.७ ५०१.८ 
रूग्णालय,अकोट : न : ak न ह वट 
२ ie ४६१२.७८ | २७६७.६६८ | १८४५.१ ३४५.९६२ ९२.२५ ६९१.९१७ | ४६१.२७८ 
रूग्णालय,अकोला : ; र a So न ; 


९६३०.७८ | ५७७८.४६८ | ३८५२.३१२ | ७२२.३०८५ | १९२.६१५६ | १४४४.६१७ | ९६३.०७८ 


२. केंद्र शासनाकडून केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करण्याच्या तसेच 
विनियोगामध्ये अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली 
(PEMS) व्दारे निधी वितरीत करण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने, 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०२०/ प्र.क्र.१९/का-७ 


> प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून PFMS प्रणालीच्या सुधारीत 
कार्यपध्दतीनुसार प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम या योजनकरीता Single Nodal Agency 
म्हणून अवर सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय यांची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 
> तसेच सदर योजनेचे SNA खाते स्टेट बँक ऑफ इंडिया, मंत्रालय शाखा येथे उघडण्यात आले 
आहे. सदर योजना PFMS प्रणालीवर Map करण्यात आली आहे 
३ प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमकरीता केंद्र शासनाकडून वितरीत केलेला व त्यासमरूप 
वितरीत करावयाचा राज्य हिऱ्ड्यातील निधी योजनेच्या स्टेट बंक ऑफ इंडिया, मंत्रालय शाखा, मुंबई 
येथे उघडण्यात आलेल्या SNA खाते क्र. ४०५३३३४५६७८ व IFSC CODE- SBIN00§ 1428 खात्यावर 
जमा करण्यात आला आहे. जमा करण्यात आलेल्या योजनेच्या SNA खात्यामधून उपरोक्त तक्त्यातील 
स्तंभ क्र. (०८) व (०९) प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला केंद्र व राज्य हिश्यातील पहिल्या टप्प्यातील २५ 
टक्के प्रमाणे रू. २४०७.६९५/- लाख इतका निधी PFMS प्रणालीव्दारे प्रधानमंत्री जन विकास 
कार्यक्रमांतर्गत प्रशासकीय अधिकारी, सहसंचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा 
आयुक्तालय, मुंबई यांना वितरीत करण्यात यावा. 


४. सदरचा खर्च करण्यास वित्तीय अधिकारांच्या Failed C.V.C च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार / CAG 
या निर्देशानुसार कोणताही शासन निर्णय / अटी व शरर्तीचा भंग होणार नाही, याची दक्षता संबंधितांनी 
घ्यावी. सदर रक्‍कम वितरित करण्यापूर्वी संबंधित अंमलबजावणी अधिकारी यांनी शासनाने यासंदर्भात 
वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय / कार्यालयीन आदेश / वित्तीय नियमावली / सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाची कार्यनियमावली / भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचे निरिक्षण अहवाल / 
वित्तीय कार्यपध्दती यांचा अवलंब करावा. तसेच सदर रक्‍कम चाळू आर्थिक वर्षात उपयोगात आणणे 
आव्यक राहील. 


५. प्रशासकीय अधिकारी, सहसंचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, 
मुंबई यांनी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत अंमलबजावणी यंत्रणेकडून प्राप्त विहित नमुन्यातील 
निधीच्या विनियोगाबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे तसेच त्रैमासिक अहवाल (QPR). (अद्ययावत 
छायाचित्रासह) शासनास सादर करावीत. 


६. हा area निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३. दि. १२ 
एप्रिल, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकांरानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४०७०४१७३६२१८०१४ स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITY 
DEVELOPMENT DEPARTMET 

VASANTRAO PATIL ie 
Date: 2024.07.04 17:49:51 +05'30 


(सारंगकुमार पाटिल) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


64 
॥॥९७९॥॥॥॥॥ VASANTRAO PATIL 


शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०२०/ प्र.क्र.१९/का-७ 


२. सचिव,सार्वजनिक बांधकाम विभाग (बांधकामे), मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.मंत्री/राज्यमंत्री (अविवि) यांचे खाजगी सचिव. 

४. आयुक्त, आरोग्य अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,राआसो,मुंबई. 
५. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

६. प्रशासकीय अधिकारी, सहसंचाळक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन) 

७. सहसंचालक आरोग्य सेवा (प्रा.आ.केंद्र-जि.प.स्तरो, 

८. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, संबधित विभागीय मंडळ. 

९. विभागीय आयुक्‍त, अमरावती/छत्रपती संभाजीनगर. 

१०.जिल्हाधिकारी, अकोला. 

११.महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
१२.महालेखापाल, HERTS -9/2 (लेखा व परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 

१३.अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,राज्य आरोग्य सोसायटी,मुंबई. 
१४.कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, अकोला. 

१५.जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रूग्णालय, अकोला 

१६.वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -१४/ व्यय -४) मंत्रालय, मुंबई. 

१७.नियोजन विभाग (कार्या.१४७५) 

१८. निवड नस्ती, का.७ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


